खांडसरी उद्योगांना मान्यता व उत्पादन परवाना 
देण्याबाबतचे धोरण व गुळ उत्पादन प्रकल्पांना 
ऊस नियंत्रण आदेश १९६६ लागू करणे संदर्भात 
अभ्यासगट स्थापन करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक :- ससाका-२०२१/प्र.क्र.२२५/२५-स, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :-१५/०६/२०२२. 


वाचा:- 
साखर आयुक्त, पुणे यांचे क्र.साआ/ खांडसरी धोरण/३२६/२०२२/२८५६, दि.०९.०५.२०२२. 


प्रस्तावना :- 

महाराष्ट्र खांडसरी उत्पादन परवाना आदेश १९७९ प्रमाणे गुळ उत्पादन नियंत्रण करण्यासाठी 
राज्याचा कायदा करण्याची आवश्‍यकता आहे अशी विनंती महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाने संघ, 
मर्या. मुंबई यांनी तसेच वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोशिएडान, पुणे यांनी केली असून त्या अनुषंगाने साखर 
आयुक्त, पुणे यांचेकडून प्रस्ताव प्राप्त झाला आहे. 

ऊस (नियंत्रण) आदेश, १९६६ अंतर्गत राज्य शासनाने महाराष्ट्र खांडसरी उत्पादन परवाना Seat 
१९७९ पारीत केलेला आहे. सध्या राज्यात ११ परवानाधारक खांडसरी प्रकल्प आहेत. खांडसरी 
प्रकल्पांच्या बाबतीत निर्माण झालेले विविध प्रश्न लक्षात घेता सदर प्रश्नांचा सर्वकष विचार करुन त्यावर 
उपाययोजना करण्याची आवश्‍यकता निर्माण झाली आहे. 
शासन निर्णय :- 

या पार्श्वभूमीवर आता साखर आयुक्तांकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने खांडसरी 
उद्योगांना मान्यता व उत्पादन परवाना देण्याबाबतचे धोरण व गुळ उत्पादन प्रकल्पांना ऊस नियंत्रण आदेश 
१९६६ लागू करण्याची शक्यता तपासण्याच्या दृष्टिकोनातून साखर आयुक्त, पुणे यांच्या अध्यक्षतेखाली 
खालीलप्रमाणे अभ्यासगट स्थापन करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. 


अभ्यासगट 
अ.क्र. । नांव पद 
१ आयुक्त (साखर) अध्यक्ष 
संचालक (प्रशासन) सदस्य 
३ व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाने संघ, | सदस्य 
लि. मुंबई 
४ डॉ. राजीव दाणी - तांत्रिक सल्लागार विभाग प्रमुख साखर तंत्रज्ञान, सदस्य 
व्ही.एस.आय. पुणे. 
५ कार्यकारी संचालक, वेस्ट इंडियन शुगर ed seven, (विस्मा) पुणे, | सदस्य 
६ श्री. डी.एम. रासकर, डेक्कन शुगर टेक्नांलाॉजिस्ट असोशिएशन, पुणे. सदस्य 


शासन निर्णय क्रमांकः ससाका-२०२१/प्र.क्र.२२५/२५-स, 


अ.क्र. । नांव पद 

9 AS. आनंद आकुट, कायदेशीर सल्लागार, पुणे सदस्य 

८ श्री. संजीव देसाई, कार्यकारी संचालक, विलास ससाका निवळी, लातुर. सदस्य 

९ श्री. चारुदत्त देशपांडे, प्रेसिडेट, जयवंत शुगर्स लि. धावरवाडी ता.कराड  । सदस्य 

१० | सहसंचालक (उप पदार्थ) सदस्य 

ae | १ सहसंचालक (अथी सदस्य 

१२ चेअरमन/ कार्यकारी संचालक, राजारामबापू पाटील सहकारी साखर सदस्य 
कारखाना लि. ता. वाळवा, जि. सांगली. 

१३ चेअरमन/ कार्यकारी संचालक, लोकनेते सुंदरराव सोळंखे सहकारी साखर । सदस्य 
कारखाना मर्या. तेळगांव ता. धारूर, जि. बीड. 

१४ सहसंचालक (विकास) सदस्य 

सचिव 


वरील अभ्यासगट खालील मुद्दयांवर अभ्यास करुन आपला अहवाल दोन महिन्यांत सादर करेल. 


« खांडसरी व गुळ उद्योगच्याबाबतीत ऊस (नियंत्रण) आदेश १९६६ मधील तरतुदी तपासणे. 


७ महाराष्ट्र खांडसरी उत्पादन परवाना आदेश, १९७९ मध्ये ऊस (नियंत्रण) आदेश १९६६ मधील 


तरतुदीशी सुसंगत सुधारणा सुचविणे. 
«७ खांडसरी व गुळ उद्योग नियंत्रणाबाबत कायदेशीर बाबी तपासणे. 
© खांडसरी व गुळ प्रकल्पांची क्षमता किती असावी याबाबत शिफारस करणे. 
© सदर प्रकल्पांच्या हवाई अंतराबाबत मुद्दा तपासणे व कायदेशीर तरतुदीबाबत शिफारस करणे. 
« खांडसरी व गुळ प्रकल्पांची परवाना फी सुधारीत करणे. 
«७ खांडसरी व गुळ प्रकल्पांना पुरवठा झालेल्या ऊसाच्या दराबाबत शिफारस करणे. 
७ खांडसरी व गुळ प्रकल्पांच्या आधुनिक तंत्रज्ञानाबद्दल व प्रकल्प क्षमतेबद्दल शिफारस करणे. 


७ गुळ उत्पादन नियंत्रण करण्यासाठी राज्याचा कायदा करणेबाबत शिफारस करणे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२२०६१५१७०९२४२९०२ असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रत: 


igitally signed by SHINGADE ANKUSH PANDURANG 


Dit 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=COOPERATION 
H | N A E A N K U H MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT, postalCode=400032, 

st=Maharashtra, 


2.5.4.20=0619305c0a0825664efa457ffa5 1¢3f2364841c8 1f8c437078a333b7111 


446a2, pseudonym=18BA78965A42BF3AA08 1DE76047 1 DB6306C88F 1D, 
A N U A N seria INumber=E11F71FCAC231BOF91F430636DE14F6C49B569D173346155B9 
208DCD97DD078B, cn=SHINGADE ANKUSH PANDURANG 


Date: 2022.06.15 17:11:53 +05'30' 


(अं.पां. शिंगाडे ) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१.सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२. साखर आयुक्त, साखर संकुल, शिवाजीनगर, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
३. सर्व सहकारी साखर कारखाने ( साखर संघामार्फत) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ससाका-२०२१/प्र.क्र.२२५/२५-स, 


४. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहाकारी साखर कारखाना संघ लि.मुंबई. 
4 fears लेखा परिक्षक सहकारी संस्था ( साखर) सर्व. 

६. सर्व प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) . 

७. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सहाकारी साखर कारखाना संघ मर्या.मुंबई. 

८. महासंचालक, वसंतदादा शुगर इन्स्टिटयूट, मांजरी पुणे. 

९.कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लि. मुंबई 

१०.निवड नस्ती-२५-स संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


